मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण 
तालुक्याच्या पूर्व भागातील १६ गावांना 
पिण्यासाठी व पद्युधनासाठी कृष्णा नदीवरील 
टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी निधी धनादेशाद्वारे वितरीत 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र. १२७/पापु १४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १० जानेवारी, 2020 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.३/म-७, दिनांक १७ 
जानेवारी, २०१८ व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १६ मार्च, २०१८ 


२) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१२७/पापु-१४, 
दिनांक २७ मार्च, २०१८. 

३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.३/म-७, दिनांक १० 
जुले, २०१९ 

४) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र.१२७/पापु-१४, 
दिनांक १९ जुले, २०१९. 

५) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : ससंता/आ-३/कावि/२०१९, दिनांक १३.१२.२०१९ 


६) जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे क्रमांक : लेखा/अनुदान/कावि/५२६/१९, दिनांक ११.१२.२०१९ 


प्रस्तावना - 


मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण तालुक्याच्या पूर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व 
WEARS कृष्णा नदीवरील टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेस 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास मा. मंत्री, मदत व पुनर्वसन व मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या सहमतीने एक विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने महसूल व वन विभागाने 
त्यांच्या संदर्भ क्रमांक ०१ च्या शासन निर्णयान्वये योजनेस तत्वत: मान्यता दिलेली असून या 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र. १२७/ पापु १४ 


विभागाच्या दिनांक २७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार सदर योजनेवरील कामाच्या देयकांची अदायगी करण्यासाठी निधी विभागीय आयुक्त, पुणे 
यांना संदर्भ क्रमांक ०४ च्या शासन निर्णयान्वये रु.६६५.९९ लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी पासष्ट लाख 
नव्याण्णव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत केला आहे. 

सदर निधीच्या विनियोगाबाबत विनिर्दिष्ट सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


मायणी तलाव व परिसरातील गांवे व माण तालुक्याच्या पूर्व भागातील १६ गावांना पिण्यासाठी व 
WATS कृष्णा नदीवरील टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजनेतील 
झालेल्या कामाच्या देयकांच्या अदायगी करण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे व 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, सातारा यांना घोषित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत रुपये ६६५.९९ लाख (अक्षरी 
रुपये सहा कोटी पासष्ट लाख नव्याण्णव हजार wad ) इतका निधी जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी 
आहरित करुन सदर रक्कम धनादेशाद्वारे अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांना 
वितरीत करावा. 

2. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, 
०१-अवर्षण, १०२ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ९२ - राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, 
(९२) (०१) पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा (अनिवार्य) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२४५ २१८५) या लेखाशिर्षाखाळी महसूल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीतून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११०११२३१९४६२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahendra Babusing Hajari 
DN: c=IN, o=Government of maharashtra, 


Mahendra 11. 
Babusing Hajari 


2.5.4.20=2a61 1aa6775332ae4fb220e8dd3ec1 
1f80d6b95fec14b729156665cff860b06b, 
cn=Mahendra Babusing Hajari 

Date: 2020.01.10 11:56:48 +05'30' 


(महेंद्र हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१७/प्र.क्र. १२७/ पापु १४ 


प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महसूल (मदत व पुनर्वसन) विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


3) 
) 
) 
) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
) 
) 
) 


to} 
4 


o~ 


SG © 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा व सांगली 
९) विभागीय आयुक्त, पुणे, 
qo) जिल्हाधिकारी, सातारा / सांगली 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा /सांगळी 
१२) मुख्य अभियंता,जळलसंपदा विभाग, पुणे 
१३) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
) 
) 
) 


१४) कार्यकारी अभियंता, oy उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग क्रमांक.१, सांगली 
१५) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा/सांगळी 
१६) पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


